बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, 
संग्रामपूर, 2d, खामगांव, नांदुरा, मलकापूर, 
मोताळा, तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० मार्च, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /2029/2203,, दि.२८/०६/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, संग्रामपूर, ad, खामगांव, नांदुरा, मलकापूर, 
मोताळा, तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSS! आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, 
संग्रामपूर, शोंगाव, खामगांव, नांदुरा, मलकापूर, मोताळा, तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी दर्जोन्नत ही नंतरचा 
क्रमांक करावयाची एकूण| क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
तालुका -जळगांव जामोद 
ai . । मेढामारीते जामोद रस्ता. ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५२ 
2. | शांतीनगर (चालठाना) बांडा पिपळ | ०/० ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५३ 


ते सुनगांव रा.मा. ४७ जोडणारा 
रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


३. | गोरखनाथते सुनगाव रस्ता. ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५४ 
४. | रामा २७१ते डुककरदरी रस्ता. 0/o ते १/५०० ।१.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५५ 
५. | सुनगावं जोडरस्ता ते हरिजन ०/० ते ०/८५० ।०.८५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५६ 
वस्ती रस्ता. 
६. | Gta ते उसरा रस्ता. ०/० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५७ 
७. | सुनगांव ते तरोडा रस्ता. ०/0 ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५८ 
८. | खेर्डा ते अकोली रस्ता. ०/० ते ४/१०० ।४.१०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५९ 
९. | धानोरा ते जळगांव रस्ता. ०/० ते ६/५०० ।६.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६० 
lig ०.। धानोरा जोडरस्ता ते हरिजन वस्ती | ०/० ते ०/६५० ।०.६५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६१ 
रस्ता. 
व्यि १.| माहिदेपूर ते पि. काळे रस्ता. ०/० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६२ 
१२.| आसलगांव (प्रजीमा-४) ते पिपरी ।०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६३ 
खोद्री रस्ता. 
१३. | पिपळगाव काळे जोडरस्ता. ०/० ते ०/९०० ।०.९०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-६४ 
१४. | पिंपळगाव काळे ते पळशी वैद्य रस्ता. | ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६५ 
१५. | पिपळगाव काळे ते अडोळ रस्ता. ०/० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६६ 
9g.) पिंपळगाव काळे ते हिंगणा रस्ता. ०/० ते २/५०० । २.५०० कि.मी. =| ग्रामीण मार्ग-६७ 
१७. | पिपळगाव काळे ते मानेगांव रस्ता. ०/० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६८ 
एकूण ६१.०० कि.मी. 
तालुका - संग्रामपूर 

aes वसाली ते लाडनापूर रस्ता. ०/० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७६ 
2. डुक्करतलाव जोडरस्ता. ०/० ते ०/५०० ।०.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७७ 
ठे धामणगांव ते निवाना रस्ता ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७८ 
a संग्रामपूर ते काथरगांव रस्ता ०/० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७९ 
4. रिंगणवाडी ते वानखेड रस्ता ०/० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८० 
वः बोडखा ते कळमखेड रस्ता ०/० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग-८१ 
७. भिलखेड ते काकोडा रस्ता ०/० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८२ 

मनार्डी ते जस्तगांव रस्ता ०/० ते 2/00 २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८३ 
९. वानखेड ते इसापूर रस्ता ०/० ते २/५०० ।२.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८४ 
हि ०. टाकलेश्वर ते कवठळ रस्ता ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८५ 
(७५: ष्र रामा ते कुंभारखेड रस्ता ०/० ते ०/५०० | 0,400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८६ 
१२. टाकलीपंच ते कुन्देगाव रस्ता ।०/० ते १/५०० ।१.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८७ 

एकूण २७.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


तालुका - Bg 


(६ .  माटरगांव रामलींग संस्थान पोच मार्ग. | ०/०० ते ०/३०० | ०.३०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ५९ 
२. | Tad लांजुड रस्ता. ०/०० ते ५/००० | ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग६० 
3. | कुरखेड ते सांगवा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग.६१ 
४. | रामा २२२ ला जोडणारा पहुरजिरा 0/00 ते ०/५०० | 0.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६२ 
शोतकरी सेवाप्रकल्प पोच मार्ग. 
५. | aera ग्रामिण ते चिंचोली रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६३ 
६. । पहुरजिरा ते जयपुर कडे जाणारा ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६४ 
रस्ता तालुका हदीपर्यंत. रस्ता. 
७. | रामा २४ होगाव ग्रामीण) ते faa ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६५ 
रस्ता. 
८. | प्रजिमा ७ ते श्रीक्षेत्र नागझरी रस्ता. । ०/० ते ०/५०० | 0.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६६ 
९. | संभापुर शोंद्री ते राम २६९ ला ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ६७ 
जोडणारा रस्ता ग्रामा ४४ ची वाढीव 
लांबी (ग्रामा ४० ऐवजी प्रस्तावित 
लांबी) 
एकूण २६.८०० कि.मी. 
तालुका - खामगांव 
fia . । बर्डी प्रजिमा १३ ला जोडणारा जोड ०/०० ते १/०० | 9.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८१ 
रस्ता . 
२. | रामा ६ श्रीहरी लॉन्स सुटाळा बु. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८२ 
महादेव मंदिर ते 
एम.आय.डी.सी.रस्ता. 
३. | टेभुली पोच रस्ता . ०/०० ते ०/७५० | 0.940 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८३ 
४. | कलोरी रामा ६ जोडणारा पोच रस्ता. | ०/०० ते ०/७५० | ०.७५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८४ 
५. | रामा २२१ टेभूर्णा ते पिप्री गवळी रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीणमार्ग ८५ 
६. | पोरज ते काळेगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८६ 
७. | इजिमा ७१ ते वडजी AST पोचमार्ग. | ०/०० ते १/२०० | १.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८७ 
दिवठाणा ते नांद्रीरस्ता. ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८८ 
९. | प्रजिमा Yo अंत्रज ते वरणा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८९ 
| 90.| o.) नांद्री ते वरणा रस्ता . ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९० 
co 9.) डाग वस्ती ते हिवरखेड रस्ता. ०/०० ते१/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीणी मार्ग ९१ 
१२.। हिंगणा कारेगांव ते श्ुध्दोदन नगर ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९२ 
रस्ता. 
१३. | नायदेवी ते खेरडीद रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९३ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


१४.| जयपुर ते पहुरजिरा कडे जाणारा | ०/००ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९४ 
रस्ता तालुका हदीपर्यंत रस्ता. 
एकूण २६.२०० कि.मी. 
तालुका - नांदुरा 
eet . | खेडगांव ते हिंगणेगव्हाळ रस्ता ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ६५ 
२. | इसरखेड नविन ते मोमिनाबाद रस्ता | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग ६६ 
३. | पातोंडा ते मामलवाडी रस्ता ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ६७ 
४. | बेलाड ते पिंगलेश्वरी देवी संस्थान ते । ०/०० ते १/५० | १.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ६८ 
अलमपुर रस्ता 
५. | आनंदीमहाराजसंस्थान ते ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ६९ 
अलमपुर रस्ता 
६. । हिंगणे गव्हाळ ते टाका रस्ता ०/०० ते २/५०० । २.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ७० 
७. ।मामुलवाडी ते धाडी रस्ता o/oo d १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ७१ 
८. | हिंगणा इसापुर ते निमगाव ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ७२ 
९. | ग्रामा ५६ ला जोडणारा ते गुप्तेश्वर ०/०० ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ७३ 
संस्थान दोंडवाडा रस्ता. 
१९. ०. उदेपुर ते इसबपूर रस्ता. ०/००ते ४/५०० । ४.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ७४ 
Be q.| उदेपुर ते नांदूरा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग ७५ 
१२.  माटोडा ते दहीवडी रस्ता . ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग ७६ 
93.| काटी ते प्रजिमा १२ ला जोडणारा । ०/००ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग ७७ 
रस्ता. 
१४.| नायगांव ते शोलागाव मुकूंद रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ७८ 
१५.। पिप्रीअढाव ते कोकलवाडी रस्ता. ०/०० ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ७९ 
१६.। जवळ बाजार ते लासुरा रस्ता (लासुरा | ०/००ते ३/७५० | ३.७५० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ८० 
हे गांव मलकापूर तालुक्यात येते) 
१७. | मेंढळी ते पिंपळखुटा खु.रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ८१ 
9¢.| माळेगाव वळती बु.रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग ८२ 
१९. | धानोरा खु.ते वसाडी खु.रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीर्णमार्ग ८३ 
२०. | वळती खु. ते aps रस्ता (निमखेड हे | ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. । ग्रामीर्ण मार्ग ८४ 
गांव मलकापुर ता.येते) 
२१.| टाकरखेड डौलखेड निमखेड रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीर्णमार्ग cy 
(निमखेड हे गांव मलकापुर ता.येते) 
२२.  बेलुरा ते निमखेड रस्ता. (निमखेड हे | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. । ग्रामीर्ण मार्ग ८६ 


गाव मलकापुर ता. येते.) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


23. | जवळा बाजार ते तरवाडी रस्ता. ०/०० ते ५/५०० | ५.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग ८७ 
एकूण ६७.७५० कि.मी. 
तालुका - मलकापूर 
Ea . | भालेगांव पोचरस्ता. ०/०० ते १५०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग ४५ 
२. ।गोराड ते कोल्हाडि रस्ता जळगांव ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ४६ 
जिल्हा हद्द पर्यंत रस्ता. 
३. ।सांगतवाडी मलकापूर ते रामा २७० | ०/०० ते १/२०० ।१.२००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ४९ 
बोदवड रोडला जोडणारा रस्ता. 
४. [ays ते माकनेर रस्ता. ०/०० ते ५/६०० | 4.g00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ५० 
५. ।माकनेर ते धानोरा रस्ता. (धानोरा ०/०० ते २/४०० । २.४०० कि.मी. ।ग्रामीणमार्ग ५२ 
ते गाव नांदेरा तालुक्यात येते) 
६. बुट्टी ते वरखेड -ऊमाळी (जुना रस्ता) ।०/०० ते १०/५०० | 90.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग ५३ 
बुट्टी हे गांव नांदुरा तालुक्यात येते.) 
७. सावळी ते कोकलवाडी रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ५४ 
(कोकलवाडी हे गाव नांदुरा तालुक्‍यात 
येते.) 
८. ।विवरा ते नादगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ५५ 
९. 'उमाळी ते घुस्सर रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3,00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ४३ 
१९. ०. लासुरा ते भाडगणी रस्ता. ०/०० ते ३/०५० | 3.040 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ४४ 
एकूण ३४.७५० कि.मी. 
तालुका - मोताळा 
ae | . ।चिचखेड खु. ते माळेगाव रस्ता. o/oo ते १/७०० | 4.900 कि.मी. _ग्रामीणमार्ग ८४ 
२. ']ोलगाव बाजार ते दाभाडी रस्ता. ०/०० ते ४/०० । 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८५ 
३. लिहा ते कोल्हीगवळी रस्ता. ०/०० ते ४/५०० । ४.५०० कि.मी. ।ग्रामीणमार्ग ८६ 
४. 'तळणी ते हनुमाननगर रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. ।ग्रामीणमार्ग ८७ 
५. ।प्ररामा-१३ ते शोलापूर रस्ता. ०/०० ते १५०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग ८८ 
६. ।काबरखेड ते हनुमाननगर रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. = | UAT ART ८९ 
७. ।महालपिंप्रीते टाकरखेड तालखेड ०/०० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ९० 
ग 
८. ।वाडी ते पोखरी रस्ता. ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९१ 
९. ।रिधोरा ते प्ररामा १३ रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९२ 
fhe ०. पाणीपुरवठा विहिर ते स्मशानभुमी ते | ०/०० ते 8/00 ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९३ 
मणगाव बढे रस्ता. 
i १. धामणगांव बढे पळसखेड जिल्हा ०/०० ते ३/५०० । ३.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ९५ 


हिपर्यंत रस्ता. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


१२. धामणगांव बढे ते पोखरी रस्ता. ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९६ 
१३. चुनपिप्री ते ब्राम्हंदा रस्ता. ०/०० ते २/८०० ।२.८०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग ९७ 
१४. 'खरबडी ते नवीन वस्तीस जोडणारा | ०/०० ते १४५०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९८ 

। 
१५. | प्रजिमा-१८ ते सुलतानपुर इब्राहीमपुर | ०/०० ते ४/२०० ।४.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग ९९ 

. 
१६. टेकडी तांडा ते इजिमा ८२ रस्ता. ०/०० ते १५०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०० 
१७. 'तरोडानाथ ते पिपळगांवमाथ रस्ता. । ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०१ 
१८. पान्हेरा ते थ ड रस्ता. ०/०० ते २/२०० । २.२०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १०२ 
१९. 'पान्हेरा ते रोहिणखेड रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०३ 
२०. खेडी ते रोहिणखेड रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०४ 
२१.।कोथडी ते लोणघाट रस्ता. ०/०० ते १५९०० ।१.९०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १०५ 
२२. 'यहस्रमुळी ते इजिमा८९ रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १०६ 
२३. | PSO ते उबाळखेड रस्ता. ०/०० ते ३/२०० । ३.२०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १०७ 
२४. गूळभेली ते दाभा रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०८ 
२५. | THM बाजार ते आळंद रस्ता तालुका ०/०० ते ३/९०० ।३.९०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग १०९ 

fe पर्यंत रस्ता. 

एकूण ७६.४०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३२०.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३२४.९६० + ३२०.४००) 
म्हणजेच ३६४५.३६० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२३१२२९२३७५१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


GANPAT SANDIPAN ८: 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


